RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South- 322 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक १८ ] 


गुरुवार , मे २२ , २०१४ / ज्येष्ठ १, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१४ . 


अधिसूचना 
क्रमांक एलक्यूएन -१२/ २०१३ / प्र.क्र .१ ९० / अ- २.- भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम १०८ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन याद्वारे खाली नमूद 
केलेल्या बाबतीतील प्रस्तावित प्रारूप धोरणामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींकडून आक्षेप / सूचना मागविण्यासाठी याद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रारुप धोरण प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे 
जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर उक्त प्रारूप धोरणाचा मसुदा विचारात 
घेण्यात येईल . 
अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये उक्त प्रारूप धोरण 

मसुद्याबाबत 

कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही सूचना व 
हरकती प्राप्त होतील, त्या राज्य शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

३. हरकती वा सूचना कोणत्याही असल्यास, त्या उप सचिव (भूमिसंपादन), महसूल व वन विभाग , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 
चौक , मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ आणि उप सचिव ( पुनर्वसन व पुनर्स्थापना ), महसूल व वन विभाग , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांच्याकडे पाठविण्यात यावेत . 


२ . 


- 


प्रारूप धोरण 


शासनाच्या विविध विभागांनी पालन करावे या उद्देशाने भूमिसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामध्ये योग्य नुकसानभरपाई आणि 
पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) कलम १०८ खाली धोरण तयार करणे हा शासनाचा उद्देश आहे . त्यामुळे भूमिसंपादन 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना या मध्ये सदर अधिनियामाखाली परिगणना केल्यापेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देता येईल . बाधित व्यक्तींचा नुकसान 
भरपाईचा हक्क सदर अधिनियमाखाली देण्यात येणारी नुकसानभरपाई पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यांच्या पॅकेज पेक्षा सर्वसाधारणपणे जास्त आहे. 
त्यामुळे बाधित व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंबिय त्यांची ज्या राज्यात तात्पुरत्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही शासकीय कायद्याखाली संपादित 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे अशा अधिनियमाखाली अशा प्रकारे जास्त नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राप्त करू 


शकतात . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , 


मे 


२२, २०१४/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३६ 


भाग १ जमिनीचे मुल्यांकन 

( १) संपादित होणा- या जमिनीचे बाजार मूल्य महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ५९ ) आणि महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे रास्त बाजार 
मूल्य निश्चित करणे ) नियम , १९९ ५ खाली असलेल्या शिघ्रसिद्ध गणकाप्रमाणे निश्चित करणे आवश्यक राहील . 

( २) ग्रामीण भागात जमिनीच्या बाजार मुल्याला १.०१ या गुणकाने तर शहरी भागात १.०१ या गुणकाने गुणणे आवश्यक आहे ( हा गुणक 
शासनाने मंजूर केलेल्या गुणकापेक्षा किमान १० % जास्त असणे आवश्यक आहे.) 

( ३) ग्रामीण भागात संपादित करावयाच्या जमिनीची नुकसानभरपाई ( बाजार मूल्य x १.०१ + जमिनीशी जोडलेल्या मत्तेचेकिंवा इमारतीचे 
मूल्य ) + (१०० % दिलासा रक्कम ) = जमिनीची 

नुकसान 

भरपाई किंमत . 
शहरी भागात संपादित करावयाच्या जमिनीची नुकसानभरपाई( बाजार मूल्य x १.०१ ) + जमिनीशी जोडलेल्या मत्ते किंवा इमारतीचे मूल्य ) 
+ ( १०० % दिलासा रक्कम) = जमिनीची 

नुकसान 

भरपाईची किंमत . 
( ४ ) जर शहरी करणासाठी जमीन संपादित केली असेल तर, २० % विकसित जमीन राखून ठेवण्यात येईल आणि ती जमीन मालकाला 
संपादनाचा खर्च आणि विकसनाचा खर्च एवढ्या किंमतीत देऊ करण्यात येईल. संपादनाचा खर्च आणि एकूण जमिनीच्या विकासाचा खर्च वसूल 
करून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली जमीन वगळून निव्वळ जमीन म्हणजेच २० % टक्के जमीन राखीव ठेवण्यात येईल 
आणि देऊ करण्यात येईल . पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेली जमीन आणि अशा सुविधांचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा 
जलसंपदा विभाग किंवा ग्रामीण विकास विभाग किंवा महानगरपालिका किंवा शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) किंवा मुंबई 
महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए) किंवा औद्योगिक विकास महामंडळ ( एमआयडीसी ) या विभागानी / संस्थानी विहित 
केलेल्या प्रमाणकानुसार निश्चित करण्यात येईल. नियत वाटप करावयाच्या जमिनीची परिगणना करतांना पायाभूत सुविधासाठी प्रत्यक्षात आवश्यक 
असलेले क्षेत्र विचारात घेतले जाईल . 


/ 


जमीन मालकासाठी राखीव ठेवावयाचीकिंवा त्याला देऊ करावयाची निव्वळ जमीन पुढील प्रमाणे असेल 
पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेली 

एकूण 

जमिनीच्या २० % जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जलसंपदा विभाग किंवा ग्रामीण 
विकास विभाग किंवा महानगरपालिका किंवा महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) किंवा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास 
प्राधिकरण (एमएमआरडीए ) किंवा औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) संस्था / विभाग यांनी विहित केलेल्या प्रमाणकानुसार निश्चित 
होईल. एकूण २० % विकसित जमिनीसाठीचा संपादनाचा खर्च - भूमिसंपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामध्ये योग्य नुकसानभरपाई आणि 
पारदर्शकता हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये आणि विकासाचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जलसंपदा विभाग किंवा ग्रामीण विकास 
विभाग किंवा महानगरपालिका किंवा शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) किंवा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण 
( एमएमआरडीए) किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( एमआयडीसी ) या विभागानी / संस्थानी विहीत केलेल्या प्रमाणकानुसार असेल. 
स्पष्टीकरण 

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको ) यांच्या प्रमाणकानुसार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ३० % क्षेत्र आवश्यक असते , 
त्यामुळे जमीन मालकासाठी राखीव ठेवलेली किंवा त्याला देऊ केलेली निव्वळ जमीन पुढील प्रमाणे असेल 

एकूण जमिनीच्या २० % - पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले ७ % क्षेत्र = संपादित केलेल्या जमिनीच्या १४ % - ( एकूण 
२० % जमिनीसाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको ) यांच्या प्रमाणकानुसार वसूल केलेला भूसंपादन खर्च आणि विकसन खर्च) 

स्थलांतरित व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना प्रत्यक्ष जमीन देण्याऐवजी संपादन मंडळ निव्वळ विकसन झालेल्या जमिनी एवढे मूल्य 
पैशाच्या रुपात देखील देऊ शकेल. 
भाग २ पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना अंतर्गत घटक 

१ . जर ग्रामीण भागात घर गमावले तर इंदिरा आवास योजनेच्या निकषानुसार बांधलेले घर किंवा त्याऐवजी रु . १,६५,०००/ - देणे 
आवश्यक आहे . 

स्पष्टीकरण.- इंदिरा आवास योजनेनुसार २५ चौ . मीटर घर दिले जाईल.कमी प्रमाणातील निकष लक्षात घेता, बांधकामाचा किमान 
खर्च रुपये ६०० / -प्रति . चौ . 

फूट असेल त्यामुळे जमीन विकासाचा खर्च वगळून एकूण खर्चरुपये १,६१,४०० असेल . 
२ . जर शहरी भागात घर गमावले तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषानुसार ५० चौ . मीटर जोते क्षेत्र असलेले घर किंवा 
घराऐवजी रुपये ५.५ लाख देणे आवश्यक आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २२, २०१४/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३६ 


स्पष्टीकरण. - प्रति . चौ . फुट रुपये १००० बांधकाम खर्च लक्षात घेऊन जमिनीच्या विकसनाचा खर्च वगळून, एकूण खर्चरुपये ५,३८,००० 
असेल . 


३ . 


४ . 


५ . 


७ . 


८ . 


ज्या कुटुंबात रोजगारासाठी पात्र उमेदवार असेल अशा प्रत्येक बाधित कुटुंबाला ५ लाख रुपये एकदाच दिले जातील . 

बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा रुपये ३००० निर्वाह भत्ता स्थलांतराच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी दिला जाईल . 
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अशा कुटुंबांना अतिरिक्त रुपये ५०,००० दिले जातील . 

प्रत्येक बाधित स्थलांतरित कुटुंबाला रुपये ५०,००० वाहतूक खर्चदिला जाईल . 
६ . ज्या कुटुंबाकडे जनावरांचा गोठा किंवा छोटे दुकान होते . अशा कुटुंबाला एकदाच रुपये २५,००० आर्थिक मदत दिली जाईल. 

कारागीर , छोटे व्यापारी यांना एकदाच रुपये ५०,००० अनुदान दिले जाईल. 

घर बदलल्यानंतर एकदाच रुपये ५०,००० पुनर्स्थापना भत्ता दिला जाईल. 
९. पुनर्वसन झालेल्या व्यक्तिच्या केवळ पहिल्या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे संबंधित संपादन संस्थेकडूनच 
भरले जाईल . 

१० . संबंधित संपादन संस्था , पुनर्वसन अणि पुनर्स्थापना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरवेल त्यामध्ये रस्ते , मलनिस्सारण व्यवस्था, 
पंचायत घर, टपाल कार्यालय, समाज मंदिर आणि इतर सुविधा ज्यांचा समावेश असेल कि , ज्याचा भूसंपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योग्य 
नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ च्या अनुसूची ३ मध्ये करण्यात आला आहे . तथापि सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
पुनर्वसन विभाग,किंवा जलसंपदा विभाग, किंवा ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास मंत्रालय किंवा महानगरपालिका किंवा शहर आणि औद्योगिक 
विकास महामंडळ (सिडको ) किंवा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए) किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
( एमआयडीसी) विभागांच्या / संस्थाच्या प्रमाणकानुसार प्रत्येक कुटुंबाला अशा प्रकारच्या सुविधानिर्माण करण्यासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेऊन 
संबंधित संपादन संस्था अशा सुविधा ऐवजी त्यांचा मोबदला आर्थिक स्वरूपात देऊ शकेल अशा प्रकरणांत, संबंधित संपादन संस्थेने सदर 
अधिनियमाच्या तिसऱ्या अनुसूची खाली देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधांसाठी प्रति कुटुंब १० % एवढी अतिरिक्त रक्कम देणे आवश्यक आहे. 

११ . जर त्यावर्षी महागाईचा निर्देशांक ५ % पेक्षा कमी नसेल तर प्रत्येक वर्षात १ जानेवारी रोजी वर नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या 
आर्थिक मुल्यात 

५ % वाढ होणे आवश्यक राहील . 
१२ . बाधीत व्यक्तीने लेखी स्वरूपात संमती दिली तर वर उल्लेख केलेले पॅकेज अनुज्ञेय होईल . 

[ टीप.- वर उल्लेख केलेली स्पष्टीकरणे म्हणजे केवळ पुष्टी देणारी माहिती आहेत आणि ती शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ 
(सिडको ) यांच्या कार्यपद्धतीवर आधारित आहेत त्यांचा मार्गदर्शक तत्वांचा भाग म्हणून समावेश करण्यात येणार नाही.] 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . गावडे , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ७६-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २२ , २०१४ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd May 2014 


NOTIFICATION 


No. LQN . 12 /2013 / C.R.190 / A - 2.- Whereas, with a view to announce the intention of the 
Government of Maharashtra to issue Draft of Policy which the State Government proposes to 
make in exercise of the powers conferred by section 108 of The Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) had 
issued a notification on the 12th May 2014 , calling for objections / suggestions to issuance of the 
said notification , within a period of 30 days from the date of publication of said notification in 
Official Gazette ; 

And Whereas, it is considered expedient to extend the said period of 30 days , so as to unable 
the 

persons to have a resoanable opportunity to file their objections / suggestions, if any, in response 
to the said notification for that is considered expedient to amend the said notification as follows : 

The persons to have a resoanable opportunity to file their objections / suggestions, if any, in 
response to the said notification , to the Deputy Secretary ( Land Acquisition ), Department of 
Revenue and Forest, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya, Mumbai 400 032 
and Deputy Secretary (Rehabilitation and Resettlement), Department of Revenue and Forest , 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032 “ within a period of 
thirty days from the date of publication of this notification in the Maharashtra GovernmentGazette .” 


DRAFT POLICY 


The State Government intends to frame a policy , for the purpose of the observance by the 
various Departments of the Government of Maharashtra , under section 108 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 ( 30 of 2013 ), so as to provide higher compensation than calculated under the said Act, in case 
of the acquisition of land, rehabilitation and resettlement, whose entitlements are overall higher 
than the Compensation , Rehabilitation and Resettlement package provided under the said Act so 
as to facilitate the affected persons or his family to opt to avail such higher compensation and 
rehabilitation and resettlement under any other State laws for the time being in force in the State 
under which his land is proposed to be acquired . 
Part - 1 . Land Valuation : 

1. The market value of land to be acquired will be determined by ready reckoner value fixed 
under the Maharashtra Stamp Act (59 of 1958 ) and the Maharashtra Stamp (Determination of 
True Market Value of Property ) Rules , 1995 . 

2. The multiplication factor by which market value of the land is multiplied will be 1.01 in 
case of rural areas and 1.01 for urban areas. ( This factor should be at least 10 per cent higher than 
the state approved multiplier.) 

3. Compensation of the land to be acquired in rural area : (market value x 1.01) plus ( value of 
assets attached to land or building ) Plus 100 per cent. solatium ) = Land Compensation Price ; 

Compensation of the land to be acquired in urban area : (market value x 1.01 ) plus (value of 
assets attached to land or building ) plus ( 100 per cent. solatium ) = Land Compensation . 

4. In case the land is acquired for urbanization purpose 20 per cent. of the developed land 
will be reserved and offered to the landowner at price equal to cost of acquisition and cost of 
development. The net land reserved and offered will be excluding the land required for 
infrastructure development by recovering the cost of acquisition and cost of development gross 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २२, २०१४/ ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३६ 


land i.e. 20 per cent. The land required for infrastructure development and cost of the same as per 
norms prescribed by Public Works Department or Water Resources Department or Rural 
Development Department or Municipal Corporations or City and Industrial Development 
Corporation of Maharashtra (CIDCO ) or Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
(MMRDA ) or Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC ). The actual area required 
for development of infrastructural facilities will be taken into consideration at the time of calculation 
of land to be allotted . 


The net land to be reserved or offered to land owner will be.— 


20 % of the gross land -land required for infrastructural development as per norms 
prescribed by Public Works Department or Water Resources Department or Rural 
Development Department or Municipal Corporations or City and Industrial Development 
Corporation of Maharashtra (CIDCO ) or Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority (MMRDA ) or Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC ) norms 
recovery of cost of acquisition as per Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition . Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and cost of development as per norms 
prescribed by Public Works Department or Water Resources Department or Rural 
Development Department or Municipal Corporations or City and Industrial Development 
Corporation of Maharashtra (CIDCO ) or Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority (MMRDA ) or Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC ) for gross 
20 % land . 


Explanation.— As per the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra 
(CIDCO ) norms, the area required for infrastructure development considered is 30 % ., then the 
net land to be reserved or offered to land owner will be : 20 % of the gross land -7 % area required 
for infrastructure development= 14 % of the land acquired -recovery of cost of acquisition and cost 
of development as per City and Industrial Development Corporation of Maharashtra (CIDCO ) 
norms for gross 20 % land . 

The acquiring body may also give monetary value equivalent of the net developed land in lieu 
of actually providing the land to the displaced persons or his family. 


Part- 2 . Rehabilitation and Resettlement Components : 

1. If a house is lost in rural area , a constructed house shall be provided as per the 
specifications of Indira Aawas Yojana or Rs. 1.65 lacs in lieu of house . 

Explanation.— In case of Indira Aawas Yojana , a house of 25 sq . mt. will be provided . 
Considering the low specifications , the construction cost will be minimum Rs. 600 per sq . ft. which 
gives Rs. 1,61,400 excluding the cost of the developed land . 

2. If a house is lost in urban area , a constructed house shall be provided of 50 sq.mt.plinth 
area as per Public Works Department norms or Rs. 5.5 lacs in lieu of house . 

Explanation.— Considering the construction cost of Rs. 1,000 per sq. ft., the cost of house 
will be Rs. 5,38,000 excluding the cost of the developed land . 

3. One time payment of Rs. 5 lacs to each affected family to those who have eligible candidate 
for employment. 

4. Subsistence allowance to the affected displaced families of Rs. 3,000 per month for a year 
after displacement date . For the families belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes 
such families will get additional Rs. 50,000 . 

5. Transportation cost of Rs. 50,000 per affected displaced families. 

6. Those families having cattle shed or petty shops will get Rs. 25,000 one time financial 
assistance . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २२ , २०१४ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३६ 


7. One time grant for artisans, small traders of Rs. 50,000 . 
8. One time resettlement allowance of Rs. 50,000 after shifting of house . 

9. Stamp duty and registration charges will be borne by Requiring Body for the first 
transaction of the rehabilitated person only . 

10. The Acquiring Body will provide the infrastructure in Rehabilitation and Resettlement 
area , which includes the roads , drainage , Panchayatghar , post office , Samajmandir and other 
facilities as mentioned in the THIRD SCHEDULE of the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition . Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. However , if the 
Requiring Body monetize the amenities as per family costs of constructing these amenities as per 
cost norms developed by Public Works Department or Rehabilitation Department or Water 
Resources Department or Rural Development Department or Urban Development Department 
or Municipal Corporations or City and Industrial Development Corporation of Maharashtra 
(CIDCO ) or Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA ) or Maharashtra 
Industrial Development Corporation (MIDC ). In such an eventuality , the Requiring Body shall 
offer 10 % plus the total per family cost of all the amenities to be provided under the THIRD 
SCHEDULE of the said Act . 


11. All monetary value fixed above shall be entitled to be increased by 5 % on the 1st January 
of each year unless the rate of inflation index is less than 5 % for that year . 

12. Above package will be applicable if the affected person accepts the same through a 
written consent. 


[ Note. — The explanations provided above are only the supportive information on the basis of 
City and Industrial Development Corporation of Maharashtra (CIDCO ) practice and shall not be 
included part of the Guidelines .] 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


